Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक ४२ ] ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , 


शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये १०.०० 


, 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 
नाही . 


१-४ 


, 


, 


, 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार – क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


, 


, 


१-६ 


शासकीय अधिसूचना 


: : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७२ . 

विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९. 

सुधारित अधिसूचना 
क्रमांक - उपआ - पुनर्व - अ.का - कावि - १५३५-२०२१. 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ ( २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . अकरा ) च्या कलम -११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , विभागीय आयुक्त , अमरावती याद्वारे , ज्या अमरावती जिल्ह्याच्या 
दर्यापुर तालुक्यातील वाघाडी बॅरेज बृहत लघु प्रकल्पास , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ , पोट - कलम ( १ ) खंड ( अ ) मधील तरतूदी लागू 

होतील . 


- 


( 
१ 
) 


अ . - एक -१ ( १६२ ९ ) . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


१ 


४ 


त्याप्रकल्पासंबंधित याद्वारे 

( अ ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावे किंवा क्षेत्र खालील प्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहेत. 
( एक ) बाधित परिमंडळात येण्याचा संभव आलेली गावे 
अ.क्र . गावाचे नाव तालुक्याचे नाव 

जिल्ह्याचे नाव 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
कळाशी 

दर्यापुर 

अमरावती 
२ सुजापुर 

दर्यापुर 

अमरावती 
३ कळमगव्हाण 

दर्यापुर 

अमरावती 
एलिचपुर 

दर्यापुर 

अमरावती 
( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील गावे खालीलप्रमाणे 

लाभक्षेत्रात नव्याने अधिसूचित करावयाची गावे व क्षेत्र 
अ.क्र . 

तालुक्याचे नाव जिल्ह्याचे नाव 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

हे . आर 
१ कळाशी दर्यापुर 

अमरावती 

५३५८४ 
२ कुकसा दर्यापुर अमरावती 

१६४०१ 
३ सुजापुर दर्यापुर अमरावती 

१२५०२ 
४ एलिचपुर दर्यापुर अमरावती 

१ ९ ४६२ 
५ कळमगव्हाण दर्यापुर अमरावती 

१६६ ५१ 


गावाचे नाव 


एकूण . . 


१,१८६ ०० 


( ब ) वरिल परिच्छेद ( अ ) मधील ( एक ) आणि ( दोन ) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण धारण क्षेत्राचा किंवा त्याच्या 
भागाला लागून असल्याप्रमाणे उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निबंध अशा गावातील किंवा क्षेत्रातील निर्देशित धारण क्षेत्राला 
तात्पुरते लागू होतील . मात्र संबंधीत परिमंडळामधील त्याच्या एकूण धारण जमिनीचे क्षेत्र ३.२३ हे.आर पेक्षा कमी असता कामा नये . 

यापूर्वी दिनांक ३० ऑगस्ट २०१२ रोजीच्या कलम ११ ( १ ) नुसार प्रसिद्ध अधिसूचनेनुसार करण्यात आलेली लाभ क्षेत्रातील गावे व क्षेत्र परंतु 
सद्यास्थितीत तांत्रिकदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असल्याने कालव्याचे बांधकाम करणे संयुक्तीक नसल्यामुळे प्रकल्पाचे कालवे रद्द करून 
कालव्यावरील क्षेत्र हे जलाशयासभोवतीच्या क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करण्यात येऊन हे संपूर्ण शेतकरी खाजगी उपसा करून त्याद्वारे सिंचित करतील करीता 
लाभ क्षेत्रातील खालील गावे व क्षेत्र वगळावयाची आहेत . 


लाभ क्षेत्रातील वगळावयाची गावे व क्षेत्र : 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 


क्षेत्र 


तालुक्याचे नाव 

( ३ ) 


जिल्ह्याचे नाव 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


१ 


कळाशी 


५८५ ३० 


२ 


११८ ०८ 


३ 


२४६०५ 


Moc W . 


दर्यापुर 
दर्यापुर 
दर्यापुर 
दर्यापुर 
दर्यापुर 
दर्यापुर 


कुकसा 
इचोरा 
भुजवाडा 
टाकळी 
दारखेडा 


अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 


४ 


१८७ ४५ 


५ 


२० ३२ 


६ 


२८ ८० 


एकूण . 


१,१८६०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , 


शके १ ९ ४३ 


३ 


, 


1 


, 


विभागीय आयुक्त , अमरावती , असाही निर्देश देत आहेत की , ही अधिसूचना संबंधित गावामध्ये दवंडी पिटवून आणि बाधित किंवा लाभ मिळालेल्या 
परिमंडळातील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी किंवा गावाच्या चावडीवर आणि कोणतेही असल्यास पंचायतीच्या कार्यालयात आणि तहसिलदार व 
जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर चिकटवून प्रसिध्द करण्यात येईल किंवा प्रसिध्दी करण्याची व्यवस्था करण्यात 
येईल . 


अमरावती : 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२१ . 


पीयूष सिंह , 
विभागीय आयुक्त , 


आयुक्त , अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७३ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


, 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक - प्र.अ. - भू.स - अ.का. - कावि - ६३४-२०२१ . – 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना , क्र . ३४७/२१ , दिनांक ८ जून २०२१ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची गरज भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


, 


, 


, 


, 


आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्हाधिकारी यांनी , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्याचे , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींमध्ये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , ( अ.व.प्र . ) लाभक्षेत्र क्र . २ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


“ 


> 


, 


, 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २२-४७-२०१९ -२०२० , गाव कौंडण्यपूर , ता . तिवसा , जि . अमरावती . 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट नंबर अंदाजित क्षेत्र 

शेरा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 


१ 


०२४ 


२ 


२७ पै . 
२७ पै . 
२७ पै . 


० ८७ 


एकत्रित वहिवाट 


३ 


०४८ 


ow 


४ 


२७ पै 


० ५६ 


५ 


२८ पै . 


०२४ 


एकत्रित वहिवाट 


२८ पै 


०१६ 


8 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 

१ 


, 


( १ ) 


( २ ) 


अनुसूची - एक - चालू 

( ३ ) 
हे . आर 


( 
४ 
) 


७ 


०४२ 


८ 


०१० 


९ 


P 


२ ९ पै . 
२ ९ पै . 
२६ पै . 
३६ पै . 
३७ पै . 


० ००४ 


१० 


० १३ 


प्रत्यक्ष मौक्यावरील वहिवाट 
प्रत्यक्ष मौक्यावरील वहिवाट 


११ 


० २ ९ 


एकूण क्षेत्र 


३४ ९ ४ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारा लाभ 


: 


निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचे कामाकरिता . 
निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचे कामाकरिता . 
निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचे कामामुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन 
सिंचनासाठी , पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . तसेच मत्स्य व्यवसाय , पशुसंवर्धानामध्ये वाढ , 
कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मिती ईत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे 
राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक - यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . सबब माहिती –निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे / कुटूंबे बाधीत होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची ) आवश्यकता नाही . 


अमरावती : 
दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ . 


पवनीत कौर , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


, 


1 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७४ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक विभूअ - बें.प्र . - कावि - ५०७-२०२१. 

ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम -३ च्या खंड ( ई ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . - ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा 
करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केलेले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


i 


1 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 

( 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे 

आणि म्हणून , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमधील दिलेली आहे . ( विस्थापित होत असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , बेंबळा प्रकल्प , यवतमाळ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३-४७-२०२०-२०२१ , गाव वनोजा , तालुका राळेगाव , जिल्हा यवतमाळ . 

, 


. 


1 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


भूमापन किंवा / गट क्रमांक 

( २ ) 


अंदाजित क्षेत्र 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२० ९ / १ 


१२७ 


एकूण . 


१२७ 


प्रकल्पाचे नाव 


: - 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारा लाभ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
बेंबळा प्रकल्प , ता , बाभुळगाव , जि . यवतमाळ . 

, 
का . अ . बेंबळा पाटबंधारे विभाग , यवतमाळ , 
या प्रकल्पाद्वारे सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधीत शेतक - यांना सिंचनासाठी 
फायदा करून घेता येईल व त्यामुळे त्यांचे कृषी उत्पन्नात भर पडून जिवनमान उंचावणार आहे . 
तसेच भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल . 


: 


अ . - एक -२ ( १६२ ९ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २१-२७ , २०२१ / आश्विन २ ९ - कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


- 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही . 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजना सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश नविन भूसंपादन कायदा , २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यास आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


-निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशील : -निरंक 
विशेष नोंद : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , बेंबळा प्रकल्प , यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


, 


यवतमाळ : 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०२१ . 


अमोल येडगे , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


